RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 

मे 


[ पृष्ठे ४० किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७१८ / २०२२.- श्री . एस . एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांची दिनांक ४ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ अशी ०५ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २ एप्रिल २०२२ रोजीचा गुढीपाडवा व दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजीचा 
रविवार व पुढील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . एस . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . एस . पाटील , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . एस . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


7 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७४७ / २०२२.- श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक ६ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ अशी एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व दिनांक १० एप्रिल २०२२ 
रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


> 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 


7 


> 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७६० / २०२२.- श्रीमती एस . एस . पिंगळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ५ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ७ एप्रिल २०२२ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पिंगळे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७६२ / २०२२.- श्रीमती अ . अ . गोडसे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ अशी ९ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ व दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . नंतर पासून ते दिनांक २० एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 


. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती अ . अ . गोडसे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती अ . अ . गोडसे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती अ . अ . गोडसे , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एम . सोनावणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७८६ / २०२२.- श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २५ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीची पाच दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ 
रोजीचा रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . 

ते 
पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


४ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७८७ / २०२२.- श्रीमती एस . व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २५ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ अशी पाच दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ 
रोजीचा रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . 
पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . व्ही . घारगे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . व्ही . घारगे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . व्ही . घारगे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

२३ एप्रिल २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व प्रथमवर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , अलिबाग यांजकडे राहील . 

२४ एप्रिल २०२२ ते २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , अलिबाग यांजकडे राहील . 


7 


1 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७ ९९ / २०२२.- श्रीमती पी . एन . पठाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांचा दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक १३ एप्रिल २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ व दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार रविवार 
व पुढील दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजीची आंबेडकर जयंती व दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे गुड फ्रायडे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ एप्रिल 
२०२२ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ च्या का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एन . पठाडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एन . पठाडे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती पी . एन . पठाडे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


> 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ एप्रिल २०२२ . 


- 


५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १८०० / २०२२.- श्री . एस . व्ही . स्वामी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक १६ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक २० एप्रिल २०२२ रोजीची ०५ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १४ एप्रिल २०२२ ची आंबेडकर जयंती व दिनांक १५ एप्रिल 
२०२२ चे गुड फ्रायडेचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . नं . पासून ते दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रो . का . वे . पूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . व्ही . स्वामी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


7 


रायगड - अलिबाग 
दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / ९ ०३ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१. श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , १०२ दिवस 
ए दिनांक २१ फेब्रुवारी दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ 

श्रीमती जे . जे . माने , 
दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२२ ते दिनांक २६ दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 

रजा . फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग 

पर्यंत ६ दिवस च्या सुट्ट्या . 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
१ , गुहागर 

अर्जित रजा . 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ चिपळूण . 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / ९ ०४ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा व मुख्यालय सोडणेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


६६ दिवस 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१. श्रीमती आर . एस . दिनांक १६ फेब्रुवारी दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ व 

श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
गोसावी , 

अर्जित २०२२ ते दिनांक १८ दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ 

४ थे सह दिवाणी 
३ रे सह दिवाणी फेब्रुवारी २०२२ च्या सुट्ट्या . 

न्यायाधीश क . स्तर व 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 

तीन दिवस दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
व न्यायदंडाधिकारी 

रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून 

रत्नागिरी . 
वर्ग १ , रत्नागिरी 

ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ 

रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अर्जित रजा . 


. 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


7 


रत्नागिरी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


2 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु /अ/साईसमर्थ.गृह / अधिसूचना / २०२२.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साईसमर्थ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , ओरोस , सिंधुदुर्गनगरी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५८ ९ / सन २०२२ , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५०८ / ४८ ९९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , त्रिमुर्ती 
गृहसंकुल देखभाल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मिळकत क्र . 
५२४ व ५४५ , देवद गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५०८ / ४८ ९९ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक ३ मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


7 


“ 


" 


“ 


" 


असून उप 


“ 


" 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


> 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / जीईएन / ( ओ ) / २६ ९ ० / २०२१-२०२२ / 
२०२२ / २६ ९ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
दि कॅपीटल बिझनेस प्रिमायसेस को . ऑप . सोसायटी लि . , प्लॉट नं . 
सी -७० , सर्व्हे नं . ४२०७ , जी ब्लॉक , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स , मुंबई 
४०० ०५१ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / जीईएन / ( ओ ) / २६ ९ ० / 
२०२१-२०२२ / २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५११ / ४८ ९ ८ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ .– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , उम्मीद 
टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . १३ , स . नं . 
७४६ , साईनगर , सफीया पार्क , साईनगर रोड , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) 
५११ / ४८ ९ ८ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ मार्च २०२२ , ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक १० मार्च २०२२ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 

मुंबई . 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


९ 


2 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४१६ / ४८ ९ ६ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ .– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

, 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , इडन 
गार्डन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्वे नं . ७४ / १ / अ , ( जुना 
सर्व्हे नं . ९ ० / १ / अ ) , सर्व्हे नं . ७ , पोयंजे , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४१६ / 
४८ ९ ६ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ , ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ९८.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सुशिल दुग्ध व्यवसायिक 
सहकारी संस्था मर्या . , डिगस , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी / 
के.डी.एल / अ.जी.आर. / ओ . / ५१० / सन २०२२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " कृषी 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


“ 


११ 


" 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


. 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४११ / ४८ ९ ६ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दिप 
सिटी सहकारी गृहनिर्माण संघ मर्यादित , सर्व्हे नं . १५०/१ ( १ ) , १५० / 
१ ( २ ) , १५०/१ ( ३ ) , उसी खुर्द , पो.ओ.एन.जी.सी. , ता . पनवेल , जि . 
रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
४११ / ४८ ९ ६ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ , ने 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा अधि . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये तीचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ९ १ .- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रवळनाथ माऊली 
पंचायतन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , तळवणे , ता . सावंतवाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी / एस . डब्ल्यु . डी . / अ.जी.आर. / ओ . / ५० ९ / 
सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नोंदविण्यात आली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


“ 


" 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


पनवेल , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ८ ९ . — या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , कृपासिंधु दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , न्हावेली , ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 

९ 
महा .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी / 
एस.डब्ल्यु.डी . / अ.जी.आर. / ओ . / ५०८ / सन २०२२ , दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था " 
असे आहे . 


क्रमांक जिविअ / सिंधु / क -१ / श्री . नागेश्वर दुध / अंतिम आदेश / 
२०२२/१०७ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग , श्री . नागेश्वर सहकारी दुग्ध व्याव . संस्था मर्या . , नाधवडे , 
ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
२१६ / दि . ६ जानेवारी १ ९ ८२ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / 
श्री . नागेश्वर संस्था / २०२२ / २८ , दि . १४ जानेवारी २०२२ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी 
अधिकारी श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी दिला आहे . 


. 


“ 


“ 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्ग . 


अंतिम आदेश 


> 


2 


क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / पोईप पंचक्रोशी दुध / अंतिम आदेश / 
२०२२/१०८ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग , पोईप पंचक्रोशी सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या . , पोईप , 
ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एम.एल.एन. / 
अ.जी.आर. / ओ / ४१५ , दि . २६ फेब्रुवारी २०१४ या संस्थेचा कारभार 
बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय 
आदेश / पोईप संस्था / २०२२ / २ ९ , दि . १४ जानेवारी २०२२ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी 
अधिकारी श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी दिला आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / वशी -६ / अव / ४४८ / सन २०२२. 
श्री . सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बँक म . मोहपाडा , रसायनी , 
ता . खालापूर , जि . रायगड ( अवसायनात ) या बँकेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ११० ओ ( १ ) ( ii ) व 
कलम १०२ ( ३ ) अन्वये उक्त बँकेचे अवसायक म्हणून श्री . बी . के . 
हांडे यांचे ऐवजी श्री . सुनिल कुलकर्णी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , खालापूर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मी माझे सही 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग . 


सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


११ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


- 


7 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / जीएनएल / ( ओ ) / १३ ९ / ३५२ / सन २०२२. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग जाहीर करतात 
की , परिवर्तन सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था म . रायगड 
अलिबाग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर 
असे आहे . 


7 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८२५ / २०२१-२२ / 
४३३ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नवदुर्गा महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , शॉप नं . ७ , पहिला मजला , ज्योतिर्लिंग नगर , 
सायन - पनवेल हायवे , सोनापुर नगर , मानखुर्द , मुंबई ४०० ०८८. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


" 


" 


" 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


मुंबई , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


. 


- 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


2 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३३६ / ५८७ / 
सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , जेम्स विले 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . १२१ , सीटीएस नं . बी / 
६ ९ ६ , डॉ . पीटर डायस रोड , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० . 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३३६ / 
सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११८२६ / २०२१-२२ / 
४३५ / सन २०२२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , धनलक्ष्मी महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , जयभोले नगर , पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , 
म्हाडा कॉलनी , गोवंडी , मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


2 


7 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८२७ / ४५४ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शालेय अन्न पुरवठा महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , विश्व गौतम नगर , सायन - ट्रॉम्बे रोड , लाल 
डोंगर , आर.पी.आय. ऑफीस , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था 

, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८२ ९ / ४७६ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबिका महिला सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , जय अमरनाथ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
बि . नं . २ , रुम नं . ८ , आर.एन.ए. पार्क अणिक समोर , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


असून उप 


" 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


7 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८२८ / ४५६ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चंडिका देवी महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , जयभोले नगर , पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , 
म्हाडा कॉलनी , गोवंडी , मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


ܙ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८३० / ४ ९ १ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अन्नपुर्णा महिला सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , जय अमरनाथ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
बि . नं . २ , रुम नं . ८ , आर.एन.ए. पार्क अणिक समोर , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


, 


, 


. 


" 


“ 


" 


“ 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


7 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एचएसजी / टिसी / १६११६ / १००६ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जैन अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस ११७ - ओ , व्हिलेज मालाड , मामलेतदार 
वाडी , रोड नं . २ , मालाड ( प . ) मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९९ ३ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
सेक्टर -४ , बिल्डिंग नंबर १ , को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
गट नं . १३४ , हिस्सा नं . १ , पार्श्वनाथ नगरी , उमरोळी रेल्वे स्टेशन 
जवळ , उमरोळी ( पुर्व ) , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक नोंदणी 
क्रमांक / पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १५६० / 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


८८ 


" 


आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०२२ . 


प्रतिक पोखरकर , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , पी - विभाग , 

मुंबई . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक १६ मार्च २०२२ . 


पालघर . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA / CO / OW / ९ ४७ ९ / सन 
२०२२.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची 
प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , लष्करीया इम्प्रेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादीत , सीटीएस नं . २६ ( पार्ट ) , ३४ ( पार्ट ) , ३६ ( पार्ट ) , ३७ 
( पार्ट ) , ३८ ( पार्ट ) , ३ ९ ( पार्ट ) , ४० ( पार्ट ) , ४२ ( पार्ट ) , आणि ४३ 
( पार्ट ) , व्हिलेज ओशिवरा , आदर्शनगर , ऑफ न्य लिंक रोड , अंधेरी 
( प . ) , मुंबई ४०० ०५४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२ ९ १ / सन 
२०२२ , दिनांक १५ मार्च २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
दिनांक १५ मार्च २०२२ . 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ८१ / २०२२ .– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , आयरिस को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
स.नं. ४० ९ / ४ पार्ट , ४० ९ / ३ पार्ट , ८२७/१६ , बाफना मेडोज् , 
वागूळसार , माहिम रोड , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक / पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १५५ ९ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


2 


“ 


“ 


" 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


पालघर . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ७ ९ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , राजेश्वरी शॉपिंग कांप्लेक्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्वे नं . १८४ , हिस्सा नं . सी , पाचबत्ती जवळ , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी. / 
( टि.सी . ) / १५५७ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ८२ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , न्यु ओसवाल इंडस्ट्रियल इस्टेट अॅन्ड प्रिमायसेस 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . जी , गट नं . २८६ , पार्ट 
आणि २८७ पार्ट , ( जुना गट नं . ४३/५ आणि ४३/६ ) , हायटेक 
इंडस्ट्रियल इस्टेट जवळ , जुना सातपाटी रोड , अल्याळी , पालघर 
( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक / पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
जी.एन.एल ./ ( ओ ) / २६५ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


" 


. 


“ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ८० / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , स्कायलाईन श्लोक हेरिटेज को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , प्लॉट नं . १८ , स.नं. १२५ , पालघर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१५५८ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८३२ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ / ६३ ९ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ममता सेवा सहकारी संस्था मर्या . , 
समर्थ नगर , सुमन नगरच्या मागे , शिवसेना शाखेजवळ , सायन - ट्रॉम्बे 

- 
रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


2 


“ 


११ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था . 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


पालघर , 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


7 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / एल विभाग / बी -३ / नों . अधिसूचना / ५२४ / सन 
२०२२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आयव्ही होम्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सीटीएस नं . ७५० , ७५०/१ ते २ , कुर्ला गांव II , 
ता . कुर्ला , कार्तिका हायस्कुल , हॉल पखाडी रोड , कुर्ला ( प . ) , 
मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई . वि . / ५६ ९९ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
भव्य दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी.एस.नं. ३६२ , 
ऑफ माझगांव डिव्हीजन , हत्तीबाग लेन ऑफ शेठ मोतीशाह लेन नं . 
२ , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० , नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यु - ई / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७८५ / २०२१-२२ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अधिनियम 
क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक १७ मार्च २०२२ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , 

मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


OW / 11319 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / २२६ ९ / ( टीसी ) / 
९ ७७० / २०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ - एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पर्ल 
ऑरेलिया को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . ७०० , 
सी.एस.नं. ८०८/१० , माटुंगा डिव्हीजन , पारसी कॉलनी , दादर ( पुर्व ) , 
मुंबई ४०० ०१४ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ 
एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७७० / २०२१-२२ / सन २०२२ , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

( 
झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२२ / SRA / CO / 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , केडी सॉलिटेयर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ५७१ , ५७१/१ ते १ ९ ( पार्ट ) 
ऑफ सी.टी.एस.नं. ५७२ ए , ५७२/१ ते १५६ , ५७२ / १६ ९ ते 
२६४ , ५७२/२७३ ते २८८ , ५७२ / २ ९ ३ ते २ ९ ५ , ५७४ , ५७४/१ 
ते ११ , ५७५ , ५७५/१ ते १५ , ५७६ , ५७६/१ पार्ट ऑफ सी.टी.एस. 
नं . ५७७ , ५७७/१ , ५७२ सी , ५७ ९ए / १ , ऑफ व्हिलेज मालाड , 
मकरानी पाडा , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२ ९ ४ / सन २०२२ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


“ 


" 


" 


“ 


मुंबई , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


अजयकुमार भालके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एफ / एन विभाग , 

मुंबई . 


. 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


OW / 11080. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२२ / SRACO / 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची 
प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सुरभी कॉम्पलेक्स जी विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादीत , सीटीएस नं . १११३ , १११३/१ ते १५६ , एम . 

.जी . क्रॉस 
रोड नं . १ , मोहितेवाडी , कांदिवली ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६७ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२ ९ २ / सन २०२१ , दिनांक २५ मार्च २०२२ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११८३३ / २०२१-२२ / 
६५१ / सन २०२२.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , श्री सिद्धेश्वर सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , ज्योतिर्लिंग नगर , रुम नं . १ , धर्मवीर संभाजी चाळ , शिवाजीनगर , 
मानखुर्द , मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


7 


" 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक २१ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २५ मार्च २०२२ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२४४ / २०२१ 
२२ / ७ ९ ३ / सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , अतूर पार्क ( बिल्डींग नं . १ 
व २ ) को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . बी , सीटीएस नं . 
१७६५ , १७६७ ते १ ९ ७२ व ६४१ , सायन ट्रॉम्बे रोड , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / 11316.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , मकरानी पाडा , एस . 

व , 
आर ए . इमारत क्रमांक २ , विंग ए , सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , न . भू . क्र . ५७१ , ५७१ / १-१९ , ५७२ - ए , ५७२ / १-१५६ , 
५७२ / १६ ९ -२६४ , ५७२ / २७३-२८८ , ५७२ / २ ९३-२९ ५ , ५७४ , 
५७४ / १-११ , ५७५ , ५७५ / १-१५ , ५७६ , ५७६/१ , ५७७ , ५७७ / 
१ , ५७२ - सी , ५७ ९ - ए / १ , मकरानी पाडा मालाड ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ० ९ ७ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२ ९ ३ / सन २०२२ , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


7 


“ 


" 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


" 


“ 


" 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / जागृत ट्रक चालक मालक वाहतुक सह . 
संस्था लांजा . / नों . रद्द / सन २०२२/१४१८ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम १० ९ ( ३ ) मधील 
तरतुदीनुसार जागृत ट्रक चालक मालक वाहतूक सहकारी संस्था 
मर्यादित लांजा , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( एलजेओ ) / 
जीएनएल / ( सी ) / ११० / २०४-२०५ / सन २००४ , दिनांक २३ सप्टेंबर 
२००४ या संस्थेची अवसायनाची कार्यवाही समाप्त करण्यात येत 
असून तीची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करुन दिला 
आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी / ( टीसी ) / ७ ९ ५ / ११२४५ / 
२०२१-२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , अतूर पार्क , शिव पार्वती 
( बिल्डींग नं . ३ व ४ ) को - ऑप . हौंसिग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . बी , 
सीटीएस नं . १७६५ , १७६७ ते १ ९ ७२ व ६४१ , सायन ट्रॉम्बे रोड , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


7 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / जीएनएल / ( ओ ) / ११ ९ ०३ / २०२२ 
२०२३ / २०२२ / ६५ ९ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अमृता महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिवप्रसाद चाळ , रुम नं . १२ / अ , डक 
लाईनवर , तानाजीवाडी , रामनगर , टेंबीपाडा , भांडुप ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०७८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


> 


7 


7 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / आईतुभवानीकाप्रक्रीयासं . / चिपळूण / नों . रद्द 
सन २०२२ / १४४२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ व कलम १० ९ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार आई तुळजा 
भवानी 

काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या . उमरोली , ता . चिपळुण , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / पीआरडी ( ए ) / 
१०५ / २००७ / सन २००७ दिनांक १ जानेवारी २००७ या संस्थेची 
अवसायनाची कार्यवाही समाप्त करण्यात येत असून तीची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले 
आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करुन दिला 
आहे . 


7 


. 


“ 


" 


" 


. 


" 


नवी मुंबई , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


अरुण चौगले . 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस - विभाग , 

मुंबई . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

, 


. 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / सुमेधमा औतुरंबव / चिपळूण / नों . रद्द । 

/ 
सन २०२२ / १४३६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ व कलम १० ९ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार सुमेध 
मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , तुरंबव , जि . रत्नागिरी 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / पीआरडी / ( आय ) / ११७ / २०१० 
२०११ / सन २०११ , दिनांक १२ जानेवारी २०११ या संस्थेची अवसायनाची 
कार्यवाही समाप्त करण्यात येत असून तीची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करुन दिला 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४८ ९ ७ / ४ ९ ३ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.— सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय 
मल्हार प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या . , बेलपाडा , पो . 
जासई , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४८ ९ ७ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक 
४ मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर 
सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


" 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

, 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


1 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / लोकरंजन कला विकास सहकारी संस्था / 
नों.रद्द / सन २०२२ / १४४ ९ / सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार लोकरंजन 
कला विकास सहकारी संस्था मर्यादित रत्नागिरी ता . जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / जीएनएल / ओ / ७०७ / सन २००२ , 
दिनांक ३० जुलै २००२ या संस्थेची अवसायनाची कार्यवाही समाप्त 
करण्यात येत असून उक्त अधिनियमाचे कलम २१ अन्वये तीची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करुन दिला 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०० / ६१० / 
२०२१-२२ / सन २०२२.— सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्रिष्णा 
टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सिटी सर्व्हे नं . १२४४/१ , 
फायनल प्लॉट नं . २६० बी , उरण नाका , पनवेल , ता . पनवेल , जि . 
रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / 
४ ९ ०० / २०२१-२२ / सन २०२२ दिनांक २१ मार्च २०२२ , ने ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . 
नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


“ 


११ 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


7 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक २१ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


2 


7 


7 


2 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०४ / ६४१ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ .– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री गुरुदेव दत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . / गट नं . १४ , 
मौजे - नेरेपाडा , पोस्ट नेरे , ता . पनवेल . जि . रायगड , आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०४ / २०२१-२२ / सन २०२२ , २३ 
मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०६ / ७१ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ : 

.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लक्ष्मी 
निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २४ , हिस्सा नं . २ , 
घर नं . १५८ ( जुने ) , घर नं . १६० ( नविन ) , भगतवाडी , पालीदेवद , 
सुकापूर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०६ / २०२१-२२ / सन २०२२ , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून 

तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


" 


66 


पनवेल , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०५ / ६७६ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , इम्पेरीअल 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ४५/१५ , शिलोत्तर 
रायचूर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०५ / २०२१-२२ / सन २०२२ , 
दिनांक २४ मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून 

तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०७ / ७३२ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , परमेश्वरी 
निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , प्लॉट नं . ४५ , सर्व्हे नं . 
४७२/१ , ४७२/२ , ७४८/२ , ७६४ / १ ए , बी , सी , ७६५/१ , ७४६ / 
२ ए / १ , ७६६ पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०७ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 

, 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


> 


" 


" 


" 


पनवेल , 
दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अंतिम अवसायन आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 


> 


> 


1 


> 


क्रमांक सनिप / वि -२ / १०२ / अं . अवसायन आदेश / वेर्स्टन इंडिया 
ग्लास सह . / ६८ ९ / सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी 
वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

, 
ता . पनवेल , जि . रायगड , वेर्स्टन इंडिया ग्लास कर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . , एमआयडीसी , तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड 
नोदणी क्रमांक केबीए / बीएनके / ३२१ / १ ९ ८२ , दिनांक २४ मे १ ९ ८२ या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात आलेला 
अंतरिम अवसायन आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था 
विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे . त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ अधिन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा 
व मालमत्तेचा ताबा घेवून संस्थेचे अवसायन कामकाज पुर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी माझे सही व 
शासन मुद्रेसह दिला असे . 

बालाजी वाघमारे , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २४ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


क्रमांक / सनिप / वि -२ / नो . रद्द अं . आदेश / समर्थ महिला सेवा / 
७२८ / सन २०२२. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
या आदेशान्वये समर्थ महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . पत्ता कॉस्मो 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , एफ ११८/५ , सेक्टर ७ , न्यू 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्युएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३८० ९ / २०१८-१९ , सन २०१८ , दिनांक 
११ मे २०१८ या संस्थेचे अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये अवसायन 
कामकाज संपले आहे असे समजून कलम २१ अन्वये सदर संस्थेची 
नोंदणी उक्त कारणास्तव रद्द करीत आहे . तसेच या आदेशापासून 
सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / नो . रद्द अं . आदेश / ओम साई बेरोजगार 
सह . / ७२७ / सन २०२२. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी 
वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , या आदेशान्वये ओम साई बेरोजगार सहकारी संस्था , 
मर्या . पनवेल , पत्ता निसर्गदेव को - ऑप . हौसिंग सोसायटी , सारस्वत 
बँकेच्या समोर , स्वामी नित्यानंद मार्ग , पनवेल ४१० २०६ , नोंदणी 
क्रमांक आरटीजी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३ ९९ / २०१३-१४ , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१३ या संस्थेचे अधिनियमाच्या कलम १० ९ 
अन्वये अवसायन कामकाज संपले आहे असे समजून कलम २१ 
अन्वये सदर संस्थेची नोंदणी उक्त कारणास्तव रद्द करीत आहे . 
तसेच या आदेशापासून सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून 
अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / सी विभाग / नोंदणी अधिसूचना / ३६२ / सन 
२०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सी व्ह्यू अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नं . ९ २६ , स्ट्रीट नं . ५६५-५७१ , 
जगन्नाथ शंकर शेठ मार्ग , चिराबाजार , चंदनवाडी समोर , मुंबई ४०० 
००२ , नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्युसी / एचएसजी / टिसी / ९ ५७५ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


सुदाम काठे , 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . . 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सी विभाग , मुंबई . 


दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


7 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८३४ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२/६७३ . उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कात्यायनी माता सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , जय अमरनाथ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , बि . नं . २ , रुम नं . ८ , आर.एन.ए. पार्क समोर , चेंबुर , 
मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८३६ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२/७२८ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तपस्विनी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , ५०४ , बि . नं . ६ , ए विंग , मातोश्री हौसिंग सोसायटी , 
पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , शंकर मंदिर जवळ , देवनार , मुंबई 
४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


" 


" 


. डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


7 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८३५ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२ / ७१३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भद्रकाली माता सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , इंदिरा नगर , वाशीनाका , आर . सी . मार्ग , जनता 
हॉटेल जवळ , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

, 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / जीएनएल / ओ / ११८३७ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२ / ७५८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , माहेश्वरी माता सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , ५०४ , बि . नं . ६ , ए विंग , मातोश्री हौसिंग 
सोसायटी , पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , शंकर मंदिर जवळ , देवनार , 
मुंबई ४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


" 


. 


मुंबई , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८३८ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२ / ७६३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तनिष्का डेकोरेटर्स अॅण्ड 
प्रिटींग वर्क्स सेवा सहकारी संस्था मर्या . , ५०४ , बि . नं . ६ , “ ए ' विंग , 
मातोश्री हौसिंग सोसायटी , पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , शंकर मंदिर 
जवळ , देवनार , मुंबई ४०० ०८८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८४० / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२ / ८०५.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , परमेश्वरी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , इंदिरा नगर , वाशीनाका , आर.सी.मार्ग , जनता हॉटेल 
जवळ , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


2 


८८ 


" 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८३ ९ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२२ / ८०३.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री सप्तश्रृंगी महिला सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , जय अमरनाथ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , बि . नं . २ , रुम नं . ८ , आर . एन . ए . पार्कसमोर , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / १७१.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मिनल दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , फोंडाघाट , ता . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एस.डी.जी / के.के.आय. / ओ.जी.आर. / ओ . / ५१३ / सन २०२२ , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


“ 


“ 


" 


" 


" 


“ 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


या 


. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / १७३.— या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाघोबा दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , फोंडाघाट , ता . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एस.डी.जी / के.के.आय. / अ.जी.आर. / ओ . / ५१४ / सन २०२२ , दिनांक 
२३ मार्च २०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / १७५. 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वेताळ दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , पेंडुर , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी / 
एम.एल.एन. / अ.जी.आर. / ओ . / ५१५ / सन २०२२ , दिनांक २३ मार्च 
२०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था 
असे आहे . 


“ 


" 


“ 


“ 


११ 


" 


. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


- 


" 


- 


7 


असा 


. 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस . १२२० / ५२७ / प्र.क्र .१३ / २२ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र . १४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस . १२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि 
१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये एचसीएमटीआरची आखणी , १५.०० मी . , १८.०० मी . , ३०.०० मी . , ४०.०० मी . व ४५.०० मी . 
इ . रुंदीचे विकास योजना रस्ते , विविध आरक्षणे , रेल्वे जमीन , सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभाग , रहिवास विभाग , औद्योगिक विभाग व वॉटर 
बॉडी , इ . विकास योजना प्रस्ताव व विद्यमान रस्ते दर्शविण्यात आले आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव 
करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रसिद्ध केलेल्या सुचना क्र.ठामपा / शविवि / वियोअंक / २७६२ , दिनांक ६ मार्च २०१ ९ 
सोबतच्या विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे एचसीएमटीआरच्या आखणीमध्ये किरकोळ बदल करणेचा व अंतर्गत मेट्रोची आखणी 
नव्याने दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या 
अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूची मध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 
“ विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे एचसीएमटीआरची सुधारीत आखणी व अंतर्गत मेट्रोची आखणी खालील अटीसापेक्ष 
दर्शविण्यात येत आहे . 

प्रस्तावित / सुधारीत एचसीएमटीआरची आखणी व अंतर्गत मेट्रोची आखणी ही काही ठिकाणी सीआरझेड क्षेत्रातून जात असल्याने 
सदर एचसीएमटीआर / मेट्रो आखणी विकसनापूर्वी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथोरिटी / पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय / ना हरकत दाखला घेणे 
बंधनकारक राहील . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 
३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
( ( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

. 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 


" 


7 


7 


अट .. 


व 


२ . 


४ . 


आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 30th March , 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


> 


> 


No. TPS.1220 / 527 / C.R.13 / 22 / UD - 12.— Whereas , the Revised Development Plan of the city of 

/ 
Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS.1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS.1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 

And whereas , the alignment of HCMTR , 15.00 mt . , 30.00 mt . , 40.00 mt . , 45.00 mt . , etc , wide 
Development Plan Roads , various reservations , Railway land , Public / Semi Public Zone , 
Residentional Zone , Industrial Zone , Water Bodies , etc Development Plan Proposals and existing 
roads are shown in the said Development Plan . ( hereinafter referred to as " the said Development 
Plan Proposals " ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to partly change 
in the alignment of HCMTR and to insert new Internal Metro alignment as shown on the part 
plan annexed with the Notice published bearing No.TPP / DPIC / 2762 , dated 6th March , 2019 , to 
the Government for sanction vide letter dated 12th February 2020 ( hereinafter referred to as " the 
Proposed Modification " ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification with Condition ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with Condition as described below : 

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


> 


Entry 


" The alignment of HCMTR and the Internal Metro Line is changed as shown on the plan and 
subject to following Condition : 

Condition.— Proposal / revised alignment of the HCMTR and the alignment of Internal Metro 
is passes through the land affected by CRZ at some places , hence the remarks / NOC of MCZMA / 
Enviornment Department should be obtained before development of the HCMTR / Internal Metro 
alignment . ” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 

( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


नगर विकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ 


अधिसूचना 


> 


" 


" 


" 


; 


. 


" 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस -१२२१ / १७२० / प्र.क्र .१६ / २२ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि 
१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -६ च्या मंजूर विकास योजनेनुसार मौ . वडवली येथील स.नं. ७६१ , ९ ३ पै , ९ ४१ , ९ ५ पै , 
९ ६१ , ९ ७ पै , ९ ८ , ९९ , १०० पै , १०११ , १०२ , १०३ , १०४ पै , १०५ पै , १० ९ १ , ११०१ , ११११ , १४११ , १४२ पै , व मौ . कावेसर येथील स.नं. ६१ , ७ पै , 
८ पै , ९ १ , १० ते १३ , ८४ पै , २७३ , २७५ , २७६ , २७ ९ , ३१० एकूण क्षेत्र सुमारे ३०.४० हे . ही जमिन हरित विभागात समाविष्ट असून मौ . कावेसर 
येथील स.नं. १४ , १५१ , १६१ , १८१ , २२ पै , २३ पै , २४१ , २ ९पै , ३०१ , ३१ , ३२१ , ३३ पै , ३४१ , ३५१ , २७८१ , ३०४ पै , ३०६१ , ३०७१ , ३१०१ , क्षेत्र 
सुमारे १० हे . आ . क्र . ४ - सैनिक स्कुलकरीता आरक्षित आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमिनीपैकी मौ . वडवली येथील ९ ३ पै , ९ ५१ , ९ ६१ , ९ ७ पै , ९ ८ , ९९ , १०० पै , 
१०१ पै , १०२ , १०३ , १०४१ , १०५१ , ११० पै , १११ पै , १४२ पै , व मौ . कावेसर येथील स.नं. ६१ , ७१ , ८१ , ९पै , १० ते १४ , १५ पै , २ ९पै , ३० पै , ३१ , 
३२ पै , ३३ पै , ३४१ , ३०४१ , ८४१ , २७३ , २७५ , २७६ , २७ ९ , ३०४१ , ३०६१ , ३०७१ , ३१०१ , क्षेत्र सुमारे ३५.९ ४ हे . ही जमिन आ.क्र . ४ - सैनिक 
स्कुल व हरित विभाग यामधून वगळून अंतर्गत मेट्रो कारशेड याकरीता आरक्षित करणेचा आणि मौ . वडवली येथील स.नं. ७६१ , ९ ३ पै , ९ ४ पै , 
९ ६१ , ९ ७१ , ११०१ , १४११ , १४२ पै , व मौ . कावेसर येथील स.नं. १५१ , १६ पै , १८१ , २२ पै , २३१ , २४१ , २ ९पै , ३० पै , ३३ पै , ३४१ , ३५१ , २७८ पै , 
३०४१ , ३०६१ , ३०७१ , ३१०१ , ही जमिन हरित विभाग व आ.क्र .४ - सैनिक स्कुल या आरक्षणामधून वगळून , ३० मी . रुंद विकास योजना रस्ता 
प्रस्तावित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 


• 


, 


; 


नोंद 


व 


“ विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे व खालील अटीसापेक्ष मौ . वडवली येथील ९ ३ पै , ९ ५ पै , ९ ६१ , ९ ७१ , ९ ८ , ९९ , १०० पै , 

पै 
१०११ , १०२ , १०३ , १०४१ , १०५ पै , ११०१ , ११११ , १४२ पै , व मौ . कावेसर येथील स.नं. ६१ , ७१ , ८१ , ९पै , १० ते १४ , १५१ , २ ९ १ , ३०१ , ३१ , 

, 
३२ पै , ३३ पै , ३४१ , ३०४ पै , ८४ पै , २७३ , २७५ , २७६ , २७ ९ , ३०४१ , ३०६ पै , ३०७१ , ३१०१ , एकूण क्षेत्र सुमारे ३५.९ ४ हे . ही जमिन आ.क्र.४ 
सैनिक स्कुल व हरित विभाग यामधून वगळून “ आ.क्र .४ अ - अंतर्गत मेट्रो कारशेड ” याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे आणि मौ . वडवली 
येथील स.नं. ७६१ , ९ ३ पै , ९ ४१ , ९ ६ पै , ९ ७ पै , ११० पै , १४११ , १४२ पै , व मौ.कावेसर येथील स.नं. १५ पै , १६१ , १८१ , २२ पै , २३ पै , २४ पै , २ ९पै , 
३०१ , ३३ पै , ३४१ , ३५ पै , २७८१ , ३०४१ , ३०६१ , ३०७१ , ३१० पै , ही जमीन हरित विभाग व आ.क्र . ४ - सैनिक स्कूल या आरक्षणामधून वगळून , 

पै पै पै , 
या जमिनीमधून ३० मी . रूंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे . ” 

सदर आरक्षणाचा व ३०.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याचा विकास करण्यापूर्वी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथोरिटीचे 
पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय / ना हरकत दाखला घेणे ठाणे महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


2 


99 


अट .. 


२ . 


३ . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 
( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी - मुंबई . 


. 


४ . 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 30th March , 2022 . 


NOTIFICATION 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1221 / 1720 / C.R.16 / 22 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan of Sector - 6 , an area admeasuring approxi . 30.40 
Ha . of land bearing S. Nos . 76pt . , 93pt . , 94pt . , 95pt . , 96pt . , 97pt . , 98 , 99 , 100pt . , 101pt . , 102 , 103 , 
104pt . , 105pt . , 109pt . , 110pt . , 111pt . , 141pt . , 142pt . , of village Vadavali & land bearing S. Nos . 6pt . , 
7pt . , 8pt . , 9pt . , 10 to 13 , 84pt . , 273 , 275 , 276 , 279 , 310 of village Kavesar are included in Green Zone 
and an area admeasuring approx .. 10.00Ha . of land bearing S. Nos . 14 , 15pt . , 16pt . , 18pt . , 22pt . , 
23pt . , 24pt . , 29pt . , 30pt . , 31 , 32pt . , 33pt . , 34pt . , 35pt . , 278pt . , 304pt . , 306pt . , 307 pt . , 310pt . , of village 
Kavesar are reserved for Site No. 4 - Sainik School ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an 
area admeasuring approxi . 35.94 Ha . of the land bearing S. Nos . 93pt . , 95pt . , 96pt . , 97pt . , 98 , 99 , 
100pt . , 101pt . , 102 , 103 , 104pt . , 105pt . , 111pt . , 142pt . , of village Vadavali & land bearing S. Nos . 
6pt . , 7pt . , 8pt . , 9pt . , 10 to 14 , 15pt . , 29pt . , 30pt . , 31 , 32pt . , 33pt . , 304 pt . , 306 pt . , 307 pt . , 310 pt . , of 
village Kavesar , from Green Zone and Site No. 4 - Sainik School and to reserve the same for Metro 
Carshed and to delete an area admeasuring approxi . 4.46 Ha , of land bearing S. Nos . 76pt . , 93pt . , 
94pt . , 96pt . , 97pt . , 110pt . , 141pt . , 142pt . , of village Vadavali & land bearing S. Nos . 15pt . , 16pt . , 
18pt . , 22pt . , 23pt . , 24pt . , 29pt . , 30pt . , 33pt . , 34pt . , 35pt . , 278pt . , 304pt . , 306pt . , 307pt . , 310pt . , of 
village Kavesar from Green Zone & Site No. 4 - Sainik School and to propose 30.00 mt . wide 
Development Plan Road , to the Government vide letter dated 25th February 2020 ( hereinafter 
referred to as " the Proposed Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification with condition ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with condition as described below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


> 


> 


> 


> 


> 


Entry 


> 


> 


> 


“ An area admeasuring approxi . 35.94 Ha . of the land bearing S. Nos . 93pt . , 95pt . , 96pt . , 97pt . , 
98 , 99 , 100pt . , 101pt . , 102 , 103 , 104pt . , 105pt . , 111pt . , 142pt . , from village Vadavali & land bearing 
S. Nos . 6pt . , 7pt . , 8pt . , 9pt . , 10 to 14 , 15pt . , 29pt . , 30pt . , 31 , 32 pt . , 33pt . , 304 pt . , 306 pt . , 307 pt . , 310 
pt . , from village Kavesar , is deleted , from Green Zone and Site No. 4 - Sainik School , and the land 
so deleted is reserved for as “ Site No. 4A - Metro Carshed " and a 30.00 mt.wide new Development 
Plan Road is proposed through the land bearing S. Nos . 76pt . , 93pt . , 94pt . , 96pt . , 97pt . , 110pt . , 
141pt . , 142pt . , of village Vadavali & land bearing S. Nos . 15pt . , 16pt . , 18pt . , 22pt . , 23pt . , 24pt . , 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


> 


> 


> 


29pt . , 30pt . , 33pt . , 34pt . , 35pt . , 278pt . , 304pt . , 306 pt . , 307pt . , 310pt . , of village Kavesar by deleting 
the same from Green Zone & Site No. 4 - Sainik School , as Shown on Plan and Subject to Condition 
below : 

Condition . — Before development of the Reservation and 30.00mt . wide Development Plan 
Road , the remarks / NOC from MCZMA / Enviornment Department should be obtained by the Thane 
Municipal Corporation . 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस -१२१६ / ३२ ९ २ / प्र.क्र .२२ ९ / १७ / नवि - १२.– ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ / ११ / १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि 
१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दि . १४ मे , २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -१ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे नौपाडा , येथील स.नं .१५८ पै , सि.स.नं.९ ८३ पै , क्षेत्र 
३००० चौ.मी. हा भूखंड आ.क्र .८ - अन्वये बगीचाकरीता आरक्षित असून , मौजे नौपाडा येथील स.नं .१५८ पै , सि.स.नं.९ ८३ पै , क्षेत्र ३००० चौ.मी. 
भूखंड गोडाऊन या वापर विभागात समाविष्ट आहे . तसेच उक्त विकास योजनेमध्ये आ.क्र . - ४- हौसिंग फॉर डिसहाऊस , विदयमान गर्व्हमेंट 
ऑफीसेस , रहिवास विभाग व प्रस्तावित १८.०० मी . , १५ मी.रुंद रस्ता हे विकास योजनेमधील प्रस्ताव आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे . ) ; 


- 


हा 


CG 


उक्त 


" 


" 


2 


66 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून महानगरपालिकेने सूचना क्र.ठामपा / शविवि / वियोअंक / ७४२ , दिनांक १ जुलै २०१६ 
सोबत प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे सॅटीस- II प्रकल्पांतर्गत एलिव्हेटेड कॉरिडोरची आखणी दर्शविण्याचा , 
मौ.नौपाडा येथील स.नं .१५८१ , सि.स.नं.९ ८३ पै , या भूखंडावरील आ.क्र .८ - बगीचा , क्षेत्र ३०००.०० चौ.मी. या आरक्षणाचे नामाभिदान पार्किंग 
याप्रमाणे करणेचा , तसेच मौ.नौपाडा येथील स.नं .१५८ पै , सि.स.नं.९ ८३१ , सुमारे ३००० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन गोडाऊन या वापर विभागातून वगळून 

बस टर्मिनल " याकरीता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल काही अटी व शर्तीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना 
मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे : 


" 


नोंद 


66 


" 


मौजे नौपाडा येथील स.नं .१५८१ , सि.स.नं.९ ८३ पै , क्षेत्र सुमारे ३००० चौ.मी. या भूखंडावरील आ.क्र.८- “ बगीचा ” या आरक्षणाचे 
नामाभिदान “ पार्किंग ” याप्रमाणे करण्यात येत आहे . मौ.नौपाडा येथील स.नं. १५८ पै , सि.स.नं. ९ ८३१ , चे सुमारे ३००० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन 
गोडाऊन या वापर विभागातून वगळून आ.क्र . ८ अ “ बस टर्मिनल ” याकरीता आरक्षित करण्यात येत आहे . सॅटीस- II प्रकल्पांतर्गत एलिव्हेटेड 

. अ 
कॉरिडोरची आखणी खालील अटीसापेक्ष विकास योजना नकाशावर दर्शविण्यात येत आहे . 

अटी.- ( १ ) प्रस्तावित सॅटीस प्रकल्पांतर्गतच्या एलिव्हेटेड कॉरिडोरची मार्गिका रेल्वे हद्दीवरून जात असल्याने , सदर प्रकल्पाचे काम सुरु 
करण्यापूर्वी संबंधित रेल्वे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र / मंजुरी ठाणे महानगरपालिकेने प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) प्रस्तावित सॅटीस प्रकल्पांतर्गतच्या एलिव्हेटेड कॉरिडोरची मार्गिका महामार्ग हद्दीवरुन जात असल्याने , सदर प्रकल्पाचे काम सुरु 
करण्यापूर्वी संबंधित महामार्ग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र / मंजुरी ठाणे महानगरपालिकेने प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 

( ३ ) प्रस्तावित सॅटीस प्रकल्पांतर्गतच्या एलिव्हेटेड कॉरिडोर मार्गिकेचा काही भाग सिआरझेडने बाधित होत असल्याने , सदर प्रकल्पाचे काम 
सुरु करण्यापूर्वी MCZMA पर्यावरण विभागाचे ना हरकत / मंजुरी प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 


. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


> 


. 


३ . 


उपरोक्त सर्व फेरबदल विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत . 
२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 
( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , ठाणे 

शाखा , जि . ठाणे . 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 


नवी मुंबई . 


2 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


३३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 30th March , 2022 . 


NOTIFICATION 


> 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1216 / 3292 / C.R.229 / 17 / UD - 12.— Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan of Sector - 1 , an area admeasuring approxi . 3000 
sq.mt. of land bearing S. No. 158pt . , CTS No. 983 ( pt . ) of village Naupada is reserved for Site No. 
8 - Garden & an area admeasuring approxi . 3000 sq.mt. of land bearing S. No. 158pt . , CTS No. 
983 ( pt . ) of village Naupada is shown in Godown Zone . Also the Development Plan proposals of 
Site No. 4 - Housing for Dishoused , Existing Government Offices , Residential Zone and proposed 
18.00mt . , 15.00mt . wide Development Plan roads are shown in the said Development Plan 
( hereinafter referred to as “ the said Development Plan Proposals ” ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to incorporate 
the Elevated Corridor alignment under the Satis - II project as shown on the part plan annexed 
with the Notice published bearing No.TMC / TDD / DPIC / 742 , dated 1st July , 2016 and also to change 
the Nomenclature of Site No. 8 - Garden having an area admeasuring 3000 sq.mt. of land bearing 
S. No. 158pt . , CTS No. 983 ( pt . ) of village Naupada to Parking and to delete an area admeasuring 
approxi . 3000 sq.mt. of land bearing S. No. 158pt . , CTS No. 983 ( pt . ) of village Naupada from Godown 
Zone and to reserve the same for “ Bus Terminal ” to the Government for sanction vide letter 
dated 9th November 2016 ( hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification with Conditions ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with Conditions as described below : 

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


> 


> 


> 


Entry 


“ The Nomenclature of Site No. 8 - Garden having an area admeasuring 3000 sq.mt. of land 
bearing S. No. 158pt . , CTS No. 983 ( pt . ) of village Naupada is changed to “ Parking ” and an area 
admeasuring 3000 sq.mt. of land bearing S. No. 158pt . , CTS No. 983 ( pt . ) of village Naupada is 
deleted from Godown Zone and land so deleted is reserved for Site No. 8A- “ Bus Terminal ” . The 
alignment of Elevated Corridor under the Satis - II project is incorporated in the Development 
Plan as shown on plan and subject to following conditions : 

Conditions. 

( 1 ) As the proposed alignment of Elevated Corridor is passing over the Railway land , it shall 
be binding on the Thane Municipal Corporation to obtain Approval / No Objection Certificate from 
the concerned Railway Authority before commencement of project . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


( 2 ) As the proposed alignment of Elevated Corridor is passing over the Highway land , it shall 
be binding of the Thane Municipal Corporation to obtain Approval / No Objection Certificate from 
the concerned Highway Authority before commencement of project . 

( 3 ) As the part area of the proposed alignment of Elevated Corridor is affected by CRZ , it 
shall be binding of the Thane Municipal Corporation to obtain Approval / No Objection Certificate 
from the MCZMA / Enviroment Department before commencement of project . 


> 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3 . The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for 
inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices 
for a period of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


वाचावे १ . 


. 


५ . 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / १८४ / १५६ ( २ ) , 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
२. शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
३ . मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र .१ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.पतसंस्था / स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / ९ / २०१७ , 
दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था / स.आ . ५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था / स.आ . ५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नागरी सहकारी बँक लि . भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र .७३ / १८५ / २०२१-२२ , दिनांक ९ मार्च २०२२ 
आणि सदर संस्थेचा संचालक मंडळ सभा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ठराव क्र . ०१ च्या ठरावाची नक्कल . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


आदेश 
क्रमांक विसनि / कोंकण / वि -२ / क .१५६ / ना.स.बँक भिवंडी / १० / सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए . एल . घोलकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोंकण विभाग , 
नवी मुंबई या आदेशान्वये नागरीक सहकारी बँक लि . , भिवंडी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ ( वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून ) नुसार मालमत्ता 
जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांका पासून 

ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


ठाणे व पालघर जिल्हा 


१ श्री . धनंजय परशुराम जाधव 
२ श्री . साजीद नजीर मोमीन 


प्रथम श्रेणी अधिकारी 
प्रथम श्रेणी अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


ठाणे व पालघर जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात ' अ -३ ' , ' अ -४ ' व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी 
यांना हुकुमनामा / वसुली दाखलामधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( cost of 

( 
process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . 

( ६ ) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या 
टप्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा . 

( ७ ) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु . १.५० लाख 
मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 

( ९ ) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेंज , स्टेशनरी , जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( ११ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


. 


" 


" 


66 


( १३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १५ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , नागरीक सहकारी बँक . भिवंडी " 
फलक लावता येऊ शकेल . 


" 


असा 


( १६ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरीत आहरण व संवितरण अधिकारी पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १७ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकाऱ्यांने पालन 
करावे . त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे . 

( १८ ) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडे शिल्लक असलेले वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
पूर्वी वसूल करण्यात यावेत . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


आप्पाराव घोलकर , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

कोंकण विभाग , नवी मुंबई . 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १८०१ / २०२२.- श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांचा दिनांक ११ एप्रिल २०२२ 

थे व 
ते दिनांक १३ एप्रिल २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ व दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व 
रविवार व पुढील दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजीची आंबेडकर जयंती व दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे गुड फ्रायडे सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ च्या का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 


. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


. 


श्री . आर . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . आर . पाटील , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १८२ ९ / २०२२.- श्रीमती अपर्णा चंद्रकांत रोकडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांची शासन निर्णय क्र . संकीर्ण 
२०१७ / प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , मंत्रालय , मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule / P1604 / 2018 / 
163 , dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २० मे २०२२ या कालावधीतील ४० दिवसांची बालसंगोपन 
रजा , मागील दिनांक ९ एप्रिल २०२२ व दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीचे 
का . वे . नंतरपासून ते दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती अपर्णा चंद्रकांत रोकडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती अपर्णा चंद्रकांत रोकडे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती अपर्णा चंद्रकांत रोकडे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १८५५ / २०२२.- श्रीमती प्रिया प्र . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगाव , रायगड यांची शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -२०१७ / 
प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , मंत्रालय , मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule / P1604 / 2018 / 163 , 
dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक १६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २२ एप्रिल २०२२ या कालावधीतील ७ दिवसांची बालसंगोपन रजा , 
पुढील दिनांक २३ एप्रिल २०२२ व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार व रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती प्रिया प्र . बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगाव , रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती प्रिया प्र . बनकर , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगाव , रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती प्रिया प्र . बनकर , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


३ ९ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1003/2022.- Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli , is 
granted Earned leave for 08 days from 11th April 2022 to 18th April 2022 with permission to 
prefix holidays on 9th April 2022 and 10th April 2022 and permission to leave Headquarters from 
8th April 2022 A.O.H. to 19th April 2022 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . D. K. Patil , is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . D. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli shall remain with Shri . S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directed to handover the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. V. HANDE , 


Sindhudurg , 
dated the 7th April 2022 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./1006/2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 12 days from 11th April 2022 to 22nd April 2022 with permission to prefix holiday 
on 9th April 2022 and 10th April 2022 and suffix holiday on 23rd April 2022 and 24th April 2022 
and permission to leave Headquarters from 8th April 2022 A.O.H. to 25th April 2022 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , had she not proceeded on 
leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Vengurla , shall remain with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . 


> 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is directed to handover the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , 
is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. V. HANDE , 


Sindhudurg , 
dated the 8th April 2022 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


